अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, 
अमरावती व ॒ त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी 
पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.१५/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २९/०३/२०२३ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/प्र.क्र.१३४/२०२२/लाक्षेवि आस्था, दि.०७/१०/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८/०२/२०२३ 
३. अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे पत्र जा.क्र. ३४८/उवसिंमं/आ.३/ 
२०२३, दि.२७.०१.२०२३ 
प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन 
मंडळ, अमरावती यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ८१ 
पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे 
कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ८१ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.१५/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
अस्थायी अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील पदे । वरील पदे 
२ ३ | ४__| षु 
अधीक्षक अभियंता, २८ | ० अ- मागणी क्रमांक आय -५ 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती ४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च 
८० सर्वसाधारण 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतिल गुंतवणूका, 
(०४ विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवलीअंशदान 
(वेतन) 
(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवली sear 
(अनिवार्य) (४७०१ आय १७१) 
३२, अंशदाने, 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती । १६० ५४ ब- मागणी क्र आय -५ 
४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च 
मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, | २६९ २७ ८०, सर्वसाधारण 
अचलपूर १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतिल गुंतवणूका, 
(०२) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 
५४, गुंतवणूका. 
एकूण ४५७ ८१ 


१. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ४५७ पदे 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
४५७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित 
आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८१ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२३ यापैकी जे 
अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.१५/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
षु 
4. 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 


दि.०८/०२/२०२२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३३११४५५०५७१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 

P R A D N YA S H YA M DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, 

MESHRAM MAHARASHTRA, OU < WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 


Date: 2023.03.31 15:01:26 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - परिशिष्ट अव विवरणपत्रे १ ते ४ 


प्रत, 


१ 
2. 
3. 
te} 


षु . 
&. 


७. 


महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महाळलेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१ / विनियम ), मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती. 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 


कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.१५/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


८. कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर. 

. कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१०. आ (प्रशि)कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.१५/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३ /(प्र.क्र.१५/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.२९/०३/२०२३ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- "अ 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती मंडळातील पदे तसेच मंडळांतर्गत २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ. दि.१.०३.२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ साठी 
क्र मुदतवाढ 
कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी मुख्य लेशाशरिर्ष व उपलेखा शीर्ष 
आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील 
आवश्यक मुदतवाढ | आवश्यक मुदतवाढ 
मंजुर पदांची संख्या । मंजुर पदांची संख्या 
(१) उर्ध्व वर्धा २८ शिका अ- मागणी क्रमांक आय -५ 
सिंचन मंडळ, अमरावती (विवरणपत्र-१) ४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
(२) उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे १६० BY भांडवली खर्च 
विभाग, अमरावती (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र-४) ८० सर्वसाधारण 
(३) ।मध्यमव लघु पाटबंधारे २६९ २७ १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतिल 


विभाग, अचलपूर 


(विवरणपत्र-३) 


(विवरणपत्र-४ । गुंतवणूका, 

(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग 
भांडवली अंशदान (वेतन) 

(०४०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय 
१७१) 

32, अंशदाने, 


ब- मागणी क्र आय -५ 

४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च 

८०, सर्वसाधारण 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतिल 
गुंतवणूका, 

(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग 
भांडवली अंडादान 

(02)(02) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच 
६६५) 

५४, गुंतवणूका. 


एकुण :- 


४५७ 


८१ 


PRADNYA SHYAM वया 
MESHRAM OU WATER RESOURCES DEFAPTHENT 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. (१५/२०२३)/ ला(आस्था) दि.२९/०३/ २०२३ चे सहपत्र 
विवरणपत्र क्र. ९ 
कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ करीता मुदतवाढ 


अ.क्र. शिला नाव दि.०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०९३ या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर 
नियत अस्थायी पदे 
Pe २ 3 
g अधीक्षक अभियंता g 
2 | सहाय्यक अधोक्षक अभियंता g 
2 | कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभि. 3 
/सहा.अभि.श्रेणी-२ 

४ । अधीक्षक g 
५ | प्रथम लिपीक g 
& | वरिष्ठ लिपीक % 
\9 । उच्च श्रेणी लघुलेखक g 
८ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक हू 
९ | मुख्य आरेखक g 
१० | सहाय्यक आरेखक g 
92 | वाहन चालक g 
१२ । नाईक g 
१३ । शिपाई 3 
१४ । चौकोदार g 
एकूण RC 


PRADNYA SHYAM उ conn Son 
MESHRAM oe 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. (१५/२०२३)/ला(आस्था) दि.२९/०३/ २०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. २ 


कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती (०७ उपविभाग व २२ सिंचन शाखा) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ करीता मुदतवाढ 


अ.क्र. 


पदांचे नाव 


दि.०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ या कालावधीतील मुदतवाढ 
देण्यात आलेली मंजूर नियत अस्थायी पदे 


3 


et वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमराव 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियता / 


सहा.अभि.श्रेणी.२ 


वभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीव 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


संगणक 


आरेखक 


सहा.आरेखक 


भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


निम्नश्रेणी लघुलेखक 


वाहन चालक 


| नाईक | 


शिपाई 


| aie 


LY! Slr! w| nw] wl nw] w|w|] wi] wi ०"< | oc] w]w 


एकुण 


3.1 


et वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र.1, मोशी 


पविभागीय अभियंता 


१ 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


vw 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ feta 


कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक g 

वाहन चालक 

1 शिपाई 74171 | २ 
| aie g 
एकुण RC 

ea वर्धा पाटबंधारे व मालमत्ता उपविभाग, अमराव 
पविभागीय अभियंता g 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा डु 

अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी. २ 

स्थापत्य अभियांत्रिको सहा. डु 

वरिष्ठ लिपीव g 

कनिष्ठ लिपीव २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक 

वाहन चालक 

1 शिपाई || २ 

| ae g 

एकुण RC 

थ्व पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, तळेगांव 

उपविभागीय अभियंता g 

कनिष्ठ अभियंता/शाखा डु 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी. २ 

स्थापत्य अभियांत्रिको सहा. डु 

बरिष्ठ लिपीव g 

कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक g 

वाहन चालक 

1 शिपाई || 2 
चौकोदार g 
एकुण ९८ 

eat वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, तिवसा 

पविभागीय अभियंता g 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा डु 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी. २ 

स्थापत्य अभियांत्रिको सहा. डु 

वरिष्ठ लिपीव १ 

कनिष्ठ लिपीव २ 

टंकलेखक g 

अनुरेखक g 

वाहन चालक g 

1 शिपाई || र 

| aie g 

एकुण ९८ 

ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र. ४, दत्तापूर 

पविभागीय अभियंता g 

कनिष्ठ अभियंता/शाखा ¥ 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी. २ 

स्थापत्य अभियांत्रिको सहा. डु 

वरिष्ठ लिपीव g 

कनिष्ठ लिपीव २ 

टंकलेखक g 

अनुरेखक g 

वाहन चालक g 

fee 2 

| ae g 

एकुण RC 

ee वर्धा पाटबंधारे उपविभाग, ३, कुऱ्हा (धामणगांव) 

पविभागीय अभियंता g 

कनिष्ठ अभियंता/शाखा % 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी. २ 

स्थापत्य अभियांत्रिको सहा. डु 

वरिष्ठ लिपीव g 

कनिष्ठ लिपीव २ 

टंकलेखक g 

अनुरेखक g 

वाहन चालक g 

ee २ 


चोौकोदार g 
'एकुण १८ 

परावती पाटबंधारे मालमत्ता उपविभाग, अमराद 
पविभागीय अभियंता शाक 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा v 

अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी. २ 

स्थापत्य अभियांत्रिको सहा. v 
anes लिपीव याशा 
कनिष्ठ लिपीव २ 
टंकलेखक याया 
अनुरेखक याया 
वाहन चालक याशा 
1 ee २ 
> चौकोदाऑ  /ढ.| 7ैर[4[||_|| 911111 
एकुण RC 
एकंदर एकुण १६० 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 
ee तात 
MESHRAM Date: 2023.03.31 15:02:09 +05'30' 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. (१५/२०२३)/ला(आस्था) दि.२९/०३/ २०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. ३ 
कार्यालयाचे नाव:- मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर (०६ उपविभाग व २६ सिंचन 
शाखा) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ करीता मुदतवाढ 
अ.क्र. पदाचे नाव दि.०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 
शिश २ 3 
मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर 
g कार्यकारी अभियंता g 
उप कार्यकारी अभियंता : 
शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियता % 
/ सहा.अभि.श्रेणी.२ 
वभागीय लेखापाल : 
प्रथम लिपीक g 
वरिष्ठ लिपीव षण 
कनिष्ठ लिपीव डु 
टंकलेखक ३ 
संगणक १ 
आरेखक g 
सहा.आरेखक g 
भांडारपाल १ 
सहा.भांडारपाल १ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक रः 
वाहन चालक g 
| नाईक १ 
1 शिपाई 11 ष्‌ 
| चोकोदार / /7 | g 
एकूण ER. 
मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग wh. 1, अचलपूर 
२ उपविभागीय अभियंता g 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा डु 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


A! A| »/० | NW!) »/० | AW! ७< 


cae 


“wo 
९* 


एकूण 


सिंचन शाखा अचलपुर 


शाखा अधिव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


| मोजणोदारा  _। 


1. शिपाई 711 


कालवा चोौको 


संदेशक 


१ 
१ 
२ 
ऱ्ह 
कालवा निरीक्षक ८ 
१ 
३ 
१ 
१ 


कालवा टपाली 


'एकूण २२ 


सिंचन शाखा अंजनगांव सुज 


शाखा अधिव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


ARTE 


1. शिपाई 711 


कालवा चोौको 


संदेशक 


१ 
१ 
२ 
ऱ्ह 
कालवा निरीक्षक ८ 
१ 
3 
१ 
१ 


कालवा टप 


'एकूण २२ 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, अचलपूर 


उपविभागीय अभियंता g 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा शध 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


A! A| »/० | NW!) »/० | AW! ७< 


IR 


“wo 
९* 


एकूण 


सिचन शाखा धारण 


शाखा अधिव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


| मोजणोदारा  _। 


1. शिपाई 711 


कालवा चोौको 


संदेशक 


१ 
१ 
२ 
ऱ्ह 
कालवा निरीक्षक ८ 
१ 
३ 
१ 
१ 


कालवा टपाली 


'एकूण २२ 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, चांदुर बाजार 


उपविभागीय अभियंता g 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा शु 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


A! AN] NW!) »/० | AW! K 


“wo 
९* 


एकूण 


मालमत्ता व्यवस्थापन उपविभाग, विश्रोळी 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी.२ 


०< 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


1 शिपाई 711 


RR 


A! A| NHN] NW] W| AW XK 


एकूण 


१८ 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, चांदुर रेल्वे 


उपविभागीय अभियंता 


१ 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी.२ 


vw 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


POR 


cca 


“० | AN] NW!) »/० | AW! K 


एकूण 


१८ 


मध्यम व लघु प्रकल्प पाटबंधारे उपविभाग, अमराव 


३५ 


उपविभागीय अभियंता/अधिव 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी.२ 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


W| NW] A|w 


दप्तर कारकुन 


वाहन चालक 


1. शिपाई 711 


IR 


एकूण 


सिचन शाखा अमरावती 


११ 


शाखा अधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


ARTE 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा Ash 


संदेशक 


कालवा टप 


एकूण 


सिंचन शाखा चांदुर रेल्वे 


१२ 


शाखा अधिव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


| मोजणोदार  _। 


कालवा निरीक्षक 


1. शिपाई 711 


कालवा चोौको 


संदेशक 


कालवा टप 


PO] WO] AU] WO] A] "< | “९०७ | »/० | w 


एकूण 


a) 
a) 


सिचन शाखा वरुड 


१३ 


शाखा अधिव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


PARTE 


कालवा निरीक्षक 


1 शिपाई 711 


कालवा चोौको 


AU] WO] A] K] | wr] “० 


संदेशक १ 


कालवा टप १ 


'एकूण २२ 


एकंदर एकूण २६९ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM _ ७0०७ sivan mesinan c= 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
MESHRAM oe ee 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र-०४ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. (१५/२३)/ ला(आस्था) दि. २९/०३/ २०२३ चे 
सहपत्र 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 
रुपांतरित अस्थाई आस्थापने वरील पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


विभागाचे नांव संवर्ग | पदांची | अ.क्र. | कर्मचा-याचे नांव सर्वश्री । सेवानिवृत्तीचा 
संख्या दिनांक 
अ) | Sed वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.१, मोर्शी | चौकीदार | २ किड प्रभाकर पूंडलिक माटे । ३१-०३-२०२३ 
२ | विठ्ठल संपत व-हाडे ३०-०९-२०२३ 
मजूर ७ ca विजय आनंदराव भगत । ३०-०६-२०२४ 
२ | गुणवंत विठ्ठल साठवणे | ३१-०७-२०२३ 
3 | ad dara the 30-99-2024 
४ | तुळसिराम उकंडराव ३०-०६-२०२५ 
देशमुख 
५  । सुरेश मारोती यावले ३०-०६-२०२३ 
६ । रमेश नारायण विंचूरकर | ३१-०७-२०२३ 
७ ।म.स.बादठी ३०-०६-२०२३ 
एकूण ९ 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे मदतनिस |. ae i ae दिपक पिराजी खेडकर | 39/99/2029 
उपविभाग क्र.५, मजूर | ११ | १ | er श्रीराम डोंगरे ३०-०६-२०२४ 
तळेगांव २ | महादेव बळीराम FAS | ३१-१०-२०२५ 
३ | अरुणठांकर ST ३१-१२-२०२५ 
४ ।न.वि.ठाकरे ३१-१२-२०२३ 
५ | अ.ल. बानाईत ३१-०१-२०२४ 
६ । कैलास किसन ३०-०६-२०२४ 
निंभोरकर 
७ | सुरेश काशीराव जोगे ३१-१०-२०२५ 
८ | भगवान गुंडाराम गभने | ३१-०७-२०२३ 
०९ | रामदास भाऊराव पुनसे | ३१-०५-२०२४ 


Lge | o | TART लक्ष्मण यावले 39-04-2023 
Pasa १ | गजानन पुंडलीक माटे । 39-09-2024 
| wee | १ | १ । नंदु नामदेव बेहरे ३१-१२-२०२६ 
एकूण १३ 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे | मजूर ७ in ING शंकरराव 39-92-2024 
उपविभाग क्र.२, कोटजावरे 
तिवसा २ | किसन अजाब भेंडे ३१-०५-२०२४ 
३ | सुभाष अंबादास इंगळे । ३०-०६-२०२४ 
४ | देविदास गुलाब दाभाडे । ३१-०५-२०२३ 
५ | राजकुमार अंबादास ३०-०९-२०२५ 
वानखडे 
६ | विनोद देविदास इंगोळे | ३०-०६-२०२३ 
७ ।शा.उ.गौरखेडे ३०-०६-२०२३ 
एकूण 1७ | 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे व 
मालमत्ता उपविभाग, | फोन a | वासुदेव नथ्थुजी चौधरी | 39-90-2023 
अमरावती ऑपरेटर 
वाहन हिं al चंदू हिरालाल पाली ३१-०७-२०२४ 
चाळक 
मदतनिस hee *| श्री. ए. पी. are ३०-०६-२०२३ 
चौकीदार | ४ शि गजानन ना. देवतळे ३१-०७-२०२३ 
२ | प्रमोद गोविदराव ३१-१०-२०२४ 
संगवई 
३ | OT. AT. उंबरकर ३०-०६-२०२६ 
४ ।आर.आर.सावरकर २८.२.२०२४ 
मजूर ५ | १_ | सुरेश महादेव भोयर ३१-०१-२०२४ 
२ अरुण अशोक काळे ३१-१०-२०२४ 
३ | विष्णू विनायक जूमळे ३१-०७-२०२४ 
४ ।मोहनरा. दिंडेकर ३०-०६-२०२५ 
५ | दि.अ.नरसिंगकर ३१-१२-२०२६ 


एकूण १२ 
५ | उर्ध्ववर्धा पाटबंधारे मजूर | ७ | | 9 सुरेश मारोतराव सहारे | ३०-०६-२०२६ 
उपविभाग क्र.४, २ सा.ल.पाटील ३०-११-२०२३ 
दत्तापूर ३ ।रा.अ.कुबडे ३०-०६-२०२६ 
४ | दि.वा.गारघाटे ३०-०६-२०२८ 
५ ।सु.पु..बनसोड ३०-०९-२०२४ 
६ । दि.सो.खसाळे ३१-०८-२०२५ 
७ | अ.सु.मानवटकर ३१-०५-२०२५ 
एकूण शिक 
& मदतनिस | २ शि दिलीप रामकृष्ण ३१-०३-२०२५ 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे बायस्कर 
उपविभाग, ३, कुऱ्हा २ | पुंडलीक पारनाजी चुडे | ३१-१२-२०२४ 
(मुख्यालय- मजूर ३ iz श्री. दि. गु. जाधव ३०-०६-२०२५ 
धामणगांव) २ | दिवकार जानराव ३१-०८-२०२३ 
तायडे 
३ | च.व्ही.चव्हाण ३१-०१-२०२५ 
एकूण ५ 
i अमरावती AoA | मजूर i 7 मधुकर महादेव बोबडे । ३१-०८-२०२५ 
पाटबंधारे उपविभाग, 
अमरावती 
एकूण (व्य 
एकूण ५४ 
ब) | मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपुर 
| 9 | चौकीदार 1 १ १ ठ.रा.नितोणे ३०-११-२०२३ 
मध्यम व लघु पाटबंधारे भांडार णि 7 के.की.बोरेकर ३०-०४-२०२५ 
उपविभाग क्र.१, wort 
अचलपूर 
एकूण २ 
२ सिंचन शाखा बिनतारी शि शि ज्ञानेश्वर देविदास २८-०२-२०२५ 
अंजनगांव सुर्जी । यंत्रचालक संभे 
मजुर २ | १_ | सुरेश संपतराव डोळे | ३१-१२-२०२३ 
२ | शरद साहेबराव ३०-०६-२०२३ 
भुयार 


एकूण ३ 
सिंचन शाखा निरंक 
अचलपूर निरंक 
अचलपूर 
मध्यम व लघु मदतनिस | १ | १ | शे.ना.लिव्हरकर ३१-०७-२०२३ 
पाटबंधारे उपवि. क्र. | माळी २ | a प्र.भा.पराते ३१-०७-२०२७ 
२, अचलपूर २ ।सं.अ.ठाकरे ३०-०९-२०२३ 
मजुर g | १ |ग.अ.बन्सोड ३१-०३-२०२५ 
२ सं.गु.हिवराळे ३०-०६-२०३० 
३ | WaT 39-04-2023 
४ ।व.मा.सहारे ३०-०४-२०२५ 
५ । अ.सु.सोनोने ३०-०६-२०२४ 
एकूण ८ 
धारणी शाखा मजुर | षि GRA सज्जूलाल ३१-०८-२०२८ 
शिटोले 
एकूण a 
मध्यम व लघु मदतनिस | ४ |.“ श्री.ज.लांजेवार ३०-०४-२०२५ 
पाटबंधारे उपवि.क्र. मजुर २ | ज.ल.मोखलकर ३१-०७-२०२६ 
३, चांदूरबाजार ३ | ग.अ.भटकर ३०-०६-२०२६ 
४ ।रा.सु.तिरमारे ३१-०७-२०२७ 
एकूण शिक 
मालमत्ता व व्यवस्थापन मजुर | गं दि.ळल.शिराळकर ३१-०५-२०२६ 
उपविभाग, विश्रोळी 
एकूण (eal 
मध्यम व लघु बिनतारी गि ie संजय न.सुर्यवंशी ३०-११-२०२४ 
पाटबंधारे उपविभाग, | यंत्रचालक 
अमरावती मजुर व ae किशोर रा. ३१-०७-२०२६ 
जयसिंगपूरे 
बंधारा ae lak अजिज रहेमान ३०-०४-२०२४ 
निरीक्षक पठाण 
एकूण ३ 
अमरावती शाखा २ | १_ पुरुषोत्तम गो. श्रीखंडे | ३०-०६-२०२६ 
२ ज्ञानेश्वर फकौरा २८-०२-२०२४ 


कानबाले 


चांदुर रेल्वे शाखा मजुर | १ | १ | किसन लक्ष्मण मेश्राम | ३१-०७-२०२४ 


वरुड शाखा मजुर २ 1 a श्रावण शां.बंदे ३१-०८-२०२३ 
२ | दादाराव गो.पडोळे ३१-१२-२०२४ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


PRADNYA SHYAM ५५४५१५ 


DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, ७ 
M E S H RAM = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

OF MAHARASHTRA, OU = WATER 

RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.03.31 15:02:44 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


